RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ३० ] 


बुधवार , मार्च २२, २०१७ / चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


.. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २२ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीपीए. ०११७ / प्र.क्र .२२ / राउशु -३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियम तयार करून ते तात्काळ अंमलात आणावेत असे 
महाराष्ट्र शासनास वाटले ; आणि म्हणून, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा २५ ) याच्या कलम १४३ च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या परंतुकात 
तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्ध न करता हे नियम तयार करण्यात यावेत ; 

त्याअर्थी, आता मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९ ४ ९ च्या कलम १४३ च्या पोट- कलम ( ३ ) मधील परंतुकाद्वारे , त्याचप्रमाणे पोट - कलम ( २ ) 
चे खंड खंड ( क्ष ), ( य ) व ( ज्ञ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील नियम करीत आहे : 

१. संक्षिप्त नांव. - या नियमांस, महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियम, २०१७ असे म्हणावे. 
२. व्याख्या . या नियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) “ अधिनियम " 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा २५ ), असा आहे; 
( ख ) “ अर्ज 

याचा अर्थ, ग्रामसभेतील महिला मतदारांनी उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेला अर्ज, असा आहे ; 
( ग ) नमुना याचा अर्थ, या नियमांना जोडलेले नमुने , असा आहे ; 

( घ ) “ ग्राम सभा याचा अर्थ, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम (१९ ५९ चा ३) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ९ ) मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे ग्रामसभा , असा आहे ; 
( ङ ) “ ग्रामसेवक " 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( २० ) मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे ग्राम पंचायतीचा ग्रामसेवक , असा आहे ; 

( च ) “ उप -विभागीय दंडाधिकारी " तहसीलदार ” आणि “ तलाठी याचा अर्थ, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ 
मध्ये उल्लेखित अधिकारी , असा आहे ; 
( २ ) या नियमांत वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्द प्रयोगांना अधिनियमात अनुक्रमे नेमून दिल्याप्रमाणेच अर्थ असेल. 


" 


" 


" 


१ 


( १ ) 


भाग चार - ब - ६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


४ . 


३ . ग्रामपंचायत आणि महिला मतदारांद्वारे अभिवेदन सादर करण्यासाठीची कार्यपद्धती. ( १ ) कलम १३४ अ च्या 
पोट-कलम ( १) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, ग्रामपंचायतीने जर गावात ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर, ग्राम 
पंचायत गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याकरिता उप -विभागीय दंडाधिकाऱ्याकडे ग्रामसभेची विशेष बैठक घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीने पारित 
केलेल्या ठरावाच्या प्रती सह , या नियमांना जोडलेल्या नमुना - क मध्ये अर्ज करील . 

( २ ) जर गावातील महिलांनी, कलम १३४ अ च्या पोट- कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचा 
निर्णय घेतला असेल तर , त्या गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे विशेष ग्रामसभेची मागणी 
करण्याकरिता या नियमांना जोडलेल्या नमुना- ख मध्ये अर्ज करतील . 
( ३ ) ग्रामसेवक मिळालेला अर्ज उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे अग्रेषित करील. 

उक्त नियम ३ ( १) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याने ग्रामसभेची विशेष बैठक बोलावणे. 
( १) गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी नियम ३ च्या उप-नियम ( १) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर, उप विभागीय दंडाधिकारी , 
तहसीलदारास एका महिन्याच्या आत त्या गावाच्या ग्रामसभेची विशेष बैठक बोलावण्याचे निदेश देईल . 

( २ ) तहसीलदार, ग्रामपंचायतीशी विचार -विनिमय करून , विशेष ग्रामसभेच्या बैठकीची दिनांक व वेळ ठरवील . 

( ३ ) ग्रामसभेच्या विशेष बैठकीत, एकूण मतदाराच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक मतदारांद्वारे ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला 
असेल तर , ग्रामसभा, ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांची निवड करील . 

महिला मतदारांच्या अर्जाची सत्यता पडताळणी. नियम ३ च्या उप-नियम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , उप विभागीय 
दंडाधिकाऱ्याला गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी, महिला मतदारांद्वारे अर्ज प्राप्त होईल तेव्हा , उप-विभागीय दंडाधिकारी, 
तहसीलदाराला महिला मतदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची पडताळणी करण्याचे निदेश देईल. तहसीलदार ग्रामसेवकाच्या आणि गावाच्या संबंधित 
तलाठ्याच्या मदतीने मतदार याद्यांमधील नावावरून अर्जावरील 

स्वाक्षऱ्या 

पडताळून पाहील. असे अर्ज, गावाच्या एकूण महिला मतदारांपैकी 
२५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसतील इतक्या महिला मतदारांद्वारे सादर करण्यात आला आहे, या तथ्याची शहानिशा केल्यानंतर , तहसीलदार , 
विभागीय दंडाधिकाऱ्याला पडताळणी अहवाल सादर करील. 

नियम ३ ( २ ) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर उप -विभागीय दंडाधिकाऱ्याने महिला ग्रामसभेची विशेष बैठक बोलावणे. 
( १ ) नियम ५ अन्वये तहसीलदाराचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर , जर पडताळणी अहवाल अनुकूल असेल तर , उप-विभागीय दंडाधिकारी , 
तहसीलदाराला, एक महिन्याच्या आत , त्या गावाच्या महिला ग्रामसभेची विशेष बैठक बोलावण्याचे निदेश देईल. 

( २) तहसीलदार , ग्रामपंचायतीशी विचार -विनिमय करून, विशेष महिला ग्रामसभेचा दिनांक आणि वेळ ठरवील. 

( ३) महिलांच्या ग्रामसभेत जर एकूण महिला मतदारांपैकी ५० टक्क्यापेक्षा जास्त महिला मतदारांनी गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन 
करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर , महिला ग्रामसभा ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांची निवड करील. जर ग्रामरक्षक दलाचे सदस्य म्हणून 
पुरुष सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल तर सदस्यांच्या संमतीची आवश्यकता असेल. 

ग्रामरक्षक दलाची स्थापना.- ( १ ) अशा ग्रामसभेचे व्हिडीओ प्रसंग चित्रण करण्यात येईल आणि अशा उक्त प्रसंग चित्रण 
साक्षीपुरावा म्हणून वापरण्यात येईल . 

( २ ) नियम ४ व ६ मध्ये तरतूद केली असेल त्याप्रमाणे, विशेष ग्रामसभेत निवडण्यात आलेल्या ग्रामरक्षक दलाच्या अशा सदस्यांची 
नांवे आणि इतर तपशील , तहसीलदार , उप -विभागीय दंडाधिकाऱ्याला पाठवील. 

( ३) उप-विभागीय दंडाधिकारी, शिफारस केलेल्या सदस्यांचा पूर्वचरित्र अहवाल पोलीस ठाण्यातून मिळवील. उप-विभागीय दंडाधिकारी , 
निवडण्यात आलेल्या सदस्यांच्या संदर्भातील तपशील पडताळून पाहिल्यानंतर गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासंबंधातील आदेश 
काढील . 


उप 


६ . 


- 


. 


७ . 


~ 


( ४ ) तहसीलदार , निवडण्यात आलेल्या ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांना ओळखपत्र देईल . ओळखपत्र सदस्याचा पदावधी संपल्यावर परत 
करण्यात येतील. 


ग्रामसेवक आणि तलाठ्याची कर्तव्ये .. ग्रामसेवक आणि तलाठी , ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी आणि या नियमांच्या 
प्रयोजनार्थ सर्व कामकाज पार पाडण्यासाठी तहसिलदाराला सहाय्य करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१७ / चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


३ 


९ . 


विशेष ग्रामसभेदरम्यान करावयाच्या उपाययोजना आणि घ्यावयाची काळजी.- ( १ ) विशेष ग्रामसभेसाठी जमा झालेल्या 
मतदारांची ओळख , त्यांची नावे मतदार यादीत असल्याचे सुनिश्चित करून पटविण्यात येईल आणि मगच त्यांना ग्रामसभेत प्रवेश दिला 
जाईल . 


( २ ) त्या गावचा मतदार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विशेष ग्रामसभेत प्रवेश दिला जाणार नाही . 

( ३ ) तहसीलदार , ग्रामसभेसमोर सभा बोलावण्यामागची कारणे मांडील आणि ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेमागील अधिनियमाच्या तसेच 
नियमांच्या तरतुदींचा उद्देश स्पष्ट करील. तहसीलदार , मतदारांना ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी सदस्यांची नावे सुचवण्याच्या सूचना 
देईल . 

१० . ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेचे निकष.- ( अ) ती व्यक्ती त्या गावची मतदार असली पाहिजे ; 
( ब ) त्या व्यक्तीने दारुबंदीच्या संदर्भात उल्लेखनीय कामगिरी केली असली पाहिजे ; 
( क ) ती व्यक्ती दारू न पिणारी असावी 

(ड ) ज्यात तीन वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल असा , भारतीय दंड संहिता किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमाखालील 
कोणताही गुन्हा , त्या व्यक्तीविरुध्द भूतकाळात नोंदवलेला नसला पाहिजे . 

११ . ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांची निवड.- (१) ग्रामरक्षक दलाच्या एकूण सदस्यांची संख्या, त्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण 
सदस्य संख्येइतकी असली पाहिजे, परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत सदस्य संख्या अकरापेक्षा जास्त असता कामा नये. 

( २ ) ग्रामरक्षक दलातील महिला सदस्यांची संख्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी असता कामा नये. 

( ३) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सदस्यांची संख्या ही गावाच्या लोकसंख्येतील अशा जाती आणि जमातीच्या 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात असली पाहिजे. जर , या प्रवर्गातून योग्य सदस्य उपलब्ध झाला नाही तर इतर प्रवर्गातून सदस्य निवडता येतील . 
१२. ग्रामरक्षक दलाचा अध्यक्ष आणि सदस्य - सचिवाची निवड .. 

(१ ) ग्रामरक्षक दलाच्या पहिल्या बैठकीत , सदस्यांमधून 
बहुमताच्या आधारे अध्यक्ष आणि सदस्य- सचिवाची निवड करण्यात येईल . 

( २ ) अध्यक्ष, सदस्य - सचिव आणि सदस्यांचा पदावधी हा ग्रामरक्षक दलाच्या पदावधी इतकाच असेल. 

( ३) अध्यक्षास आपला राजीनामा सदस्य- सचिवास सादर करता येईल. सदस्य - सचिव आणि सदस्य यांना आपला राजीनामा अध्यक्षाकडे 
सादर करता येईल. 

( ४ ) ग्रामरक्षक दलाची बैठक तीन महिन्यांतून किमान एकदा बोलविण्यात येईल. 

( ५ ) जर ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांनी अध्यक्षास पदावरून दूर करण्याची किंवा नवीन अध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला असेल 
तर , त्यांना ग्रामरक्षक दलाची विशेष बैठक बोलावण्याची विनंती करणारा अर्ज तीनपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या सहीने 
सदस्य- सचिवाला सादर करता येईल . ग्रामरक्षक दलाचे सदस्य बहुमताच्या आधारे अध्यक्ष निवडतील. 

( ६ ) ग्रामरक्षक दलाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याला, पोलीस ठाण्यात आणि गावाचे अधिकारी असणाऱ्या राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागास आणि ग्राम पंचायतीला पाठविणे अनिवार्य असेल . 

( ७) ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य- सचिव, ग्रामरक्षक दलाच्या बैठकींच्या कार्यवृत्तांचा अभिलेख नमूना क मध्ये ठेवील आणि ग्रामरक्षक 
दलाचा इतर अभिलेख ठेवील . 

१३. ग्रामरक्षक दलाची मुदत , पदावधी आणि नवीन सदस्याच्या नियुक्तीची व त्याच्या राजीनाम्याची कार्यपद्धती. 
( १) ग्रामरक्षक दलाची व त्याच्या सदस्यांची मुदत , आदेश निर्गमित केल्यापासून कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी असेल. 

( २) ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेनंतर, जर ग्रामरक्षक दलाच्या कोणत्याही सदस्याला काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली असेल 
तर, एकूण मतदारांपैकी ५१ टक्के मतदारांनी किंवा एकूण महिला मतदारांपैकी ५१ टक्के इतक्या महिला मतदारांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान 
केल्यास ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून, अशा सदस्याला काढून टाकता येईल . हा ठराव उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येईल . 
उप-विभागीय दंडाधिकारी, अशा सदस्याला ग्रामरक्षक दलातून काढून टाकील. 

( ३ ) ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्याला आपला राजीनामा, उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करता येईल व उप-विभागीय दंडाधिकारी, 
यथोचित पडताळणी केल्यानंतर सदर राजीनामा स्वीकारील. 


~ 


भाग चार - ब - ६३-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


( ४ ) जर कोणताही सदस्य कोणत्याही अपराधामध्ये सिध्दापराधी ठरला असेल तर, तो ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य असण्याचे आपोआप 
बंद होईल . सदस्य - सचिव, याबाबतची माहिती उप -विभागीय दंडाधिकाऱ्यास देईल . 

( ५ ) ग्रामरक्षक दलातील रिक्त पद, ग्रामसभेमध्ये बहुमताने ठराव मंजूर करून भरण्यात येईल . शिफारस केलेले नाव , उप -विभागीय 
दंडाधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येईल . उप- विभागीय दंडाधिकारी , अशा व्यक्तीची ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य म्हणून नियुक्ती करील . नवीन 
सदस्याच्या नियुक्ती ग्रामरक्षक दलाच्या उर्वरित मुदतीकरिता करण्यात येईल. 

( ६ ) जर एखादा सदस्य पुरेशा कारणाशिवाय ग्रामरक्षक दलाच्या लागोपाठच्या तीन बैठकींना उपस्थित नसेल तर , सदस्य- सचिवास 
ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य म्हणून अशा सदस्याला काढून टाकण्याची शिफारस , उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याकडे करता येईल . उप -विभागीय 
दंडाधिकारी, सदर कारणांबद्दल त्याची स्वतःची खात्री पटल्यानंतरच आणि त्या सदस्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतरच 
संबंधित सदस्याला काढून टाकण्याबाबत निर्णय घेईल . 

१४. ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
ग्रामरक्षक दलाचे सदस्य , 

( अ ) गावात बेकायदेशीरपणे दारू तयार करणे, त्याचे परिवहन करणे, जी जवळ बाळगणे व तिची विक्री करणे याविषयी, 
पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांना लेखी कळवतील ; 

( ब ) दारुच्या सेवनामुळे सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रवास कारणीभूत ठरणाऱ्या आणि उपद्रव निर्माण करणाऱ्या लोकांना प्रतिबंध 
करतील , अशा व्यक्तींचे समुपदेशन करतील किंवा अशा व्यक्तींना ग्रामरक्षक दलाच्या किमान तीन सदस्यांच्या सहीने लेखी इशारा 
देतील 

( क ) व्यसनमुक्ती कार्यक्रमाचे आयोजन करतील , अशा लोकांना प्रबोधन करतील आणि मद्य रोगाच्या प्रतिकूल परिणामाविषयी 
जनजागृती निर्माण करतील ; 

( ड ) राज्य पोलीस विभागाच्या किंवा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कळविल्यानंतर कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये 
सहकार्य करतील आणि खटल्याच्या वेळी पंच / साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहतील ; 

१५ . ग्रामरक्षक दल मोहिमेचा आढावा.- ( १) अवैध दारुच्या प्रतिबंधासाठी शासन निर्णय , गृह विभाग, क्रमांक : सीआरएम 
२००४ / ६०८ / पोल-११ , दिनांक २३ डिसेंबर २००५ याद्वारे घटित केलेली तालुकास्तरीय समिती, ग्रामरक्षक दलांची त्रैमासिक आढावा बैठक 
बोलावील. अध्यक्ष व सदस्य- सचिव , अशा बैठकीस उपस्थित राहतील . तहसीलदार , पोलीस निरीक्षक व राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी , 
आढावा बैठकीत एकमेकांशी समन्वय साधतील आणि आपला अहवाल उप -विभागीय दंडाधिकाऱ्याला सादर करतील . 

( २) सदस्य - सचिव , दारुबंदीबाबतच्या उपाययोजनांची नोंदवही ठेवील , अवैध / बेकायदेशीर दारुसंबंधीची माहिती गोळा करील , माहितीचे 
वर्गीकरण करील, अभिलेख ठेवील आणि अशी अन्य कामे करील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१७ / चैत्र १, शके १९ ३ ९ 


५ 


नमुना - अ 

[ नियम ३(१ ) पहा ] 
ग्रामसभेने ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याबाबतचा अर्जाचा नमुना 
प्रति , 
मा . उप विभागीय दंडाधिकारी , 


जि . 


विषय : मौजे 


गाव, ता . 


जि . 


येथे ग्रामरक्षक दल स्थापन करणे. 


महोदय | महोदया , 

वरील विषयाच्या संदर्भात , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ चा २५ ) याच्या कलम १३४- अ अन्वये ग्रामरक्षक दलाची स्थापना 
करण्यात यावी, अशी आपणास विनंती करण्यात येत आहे . आमच्या मौजे . या गावामध्ये अवैध दारु तयार करणे , तिची विक्री 
करणे यामध्ये वाढ झाली आहे. मद्यधुंद व्यक्तीचे असभ्य वर्तन आणि महिलांची छळवणूक यामुळे महिलांमध्ये सामाजिक असुरक्षिततेची 
भावना निर्माण होत आहे. म्हणून या गोष्टीस प्रतिबंध करण्याकरिता ग्रामसभेने ग्रामरक्षक दल नियम, २०१७ अन्वये ग्रामरक्षक दल स्थापना 
करण्याबाबतचा ठराव मंजूर केला आहे. ठरावाची प्रमाणीत यासोबत जोडली आहे . 


आपला विश्वासू, 


ग्रामसेवक 


सरपंच 


सहपत्र : प्रस्तावित ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांची नावे 


अ.क्र . 


संपूर्ण नाव 


पत्ता 


स्वाक्षरी 


जर अर्जदार अंगठ्याचा ठसा 


शेरा 


उमटवत असेल तर 


साक्षीदाराचे नाव व स्वाक्षरी 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


नमुना - ब 


[ नियम ३(१ ) पहा ] 
महिला मतदारांनी, ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यासाठी विशेष ग्रामसभेची मागणी 

करण्याकरिता अर्जाचा नमुना 


प्रति , 
उप विभागीय दंडाधिकारी, 


जिल्हा 


विषय : ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याकरिता विशेष ग्रामसभेची मागणी करणे. 


ता 


माननीय महोदय / महोदया , 
वरील विषयाच्या संदर्भात , आमच्या मौजे . 

" जि . ‘ या गावात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यासाठी विशेष 
ग्रामसभा असावी अशी आपणास विनंती करण्यात येत आहे . अवैध दारु तयार करणे व तिची विक्री करणे यामुळे मद्यधुंद व्यक्तीच्या 
गैरवर्तनात वाढ झाली असून , त्यातून 

महिलांची 

छळवणूक होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली 
आहे. म्हणून या गोष्टीस प्रतिबंध करण्याकरिता महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियम , २०१७ अन्वये ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याकरिता ठराव 
मंजूर करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात यावी. महिला मतदारांची यादी त्यांच्या स्वाक्षरीसह यासोबत जोडण्यात येत आहे. 


आपला विश्वासू, 


ग्रामस्थांच्या स्वाक्षरी 


अ.क्र . 


संपूर्ण नाव 


पत्ता 


स्वाक्षरी / 


अर्जदार अंगठ्याचा ठसा 


शेरा 


अंगठ्याचा ठसा 


उठविल्यास 


साक्षीदाराचे नाव व स्वाक्षरी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


. 


नमुना - क 


[ नियम १४( ङ ) पहा ] 


ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांचा अभिलेख 


अ.क्र . 


विषय 


उपस्थित 


कामकाजाचा तपशील 


सदस्यांची 


सदस्यांची नावे 


सही 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . हि . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032 , Dated the 22nd March 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. BPA -0117 /C.R.22 /EXC - 3. — Whereas the Government of Maharashtra considers to make 
the Maharashtra Gram Rakshak Dal Rules, should be brought into force at once , and therefore, 
the rules should be made without previous publication as provided by the proviso to sub -section 
( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (x ), (y ) and (2 ) of sub -section 
(2 ) read with the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Bombay Prohibition Act , 1949 and 
of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the 
following as follows, namely : 

1. Short Title . These rules may be called the Maharashtra Gram Rakshak Dal Rules, 2017 . 
2. Definitions.- ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, 

( a ) " Act” means the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) ; 

(6 ) " application ” means a representation submitted by women voters of the Gram Sabha to 
the Sub -Divisional Magistrate ; 

(c ) “ Form ” means the Forms appended to these rules ; 

( d ) “Gram Sabha ” means the Gram Sabha as defined in clause ( 9 ) of section 3 of the 
Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959) ; 

(e ) “ Gramsevak " means the secretary to the Panchayat as defined in sub -section ( 20 ) of 
section 3 of the Maharashtra Village Panchayats Act, 1958 ; 

(f) “ Sub -Divisional Magistrate ” , “ Tahsildar ” and “ Talathi ” means the officers mentioned 
in the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 . 

(2 ) Words and expressions used in these rules but not defined in these rules shall have the 
meanings respectively assigned to them in the Act . 

3. Procedure for filing representation by Gram Panchayat and Women Voters.- ( 1) If the 
Village Panchayat decides to establish a Gram Rakshak Dal in a village, as provided in sub -section 
( 1) of section 134A , shall apply in Form - A appended to the rules, to the Sub-Divisional Magistrate , 
along with a copy of the Resolution passed by the Panchayat, to convey a special meeting of the 
Gram Sabha, for establishment of the Gram Rakshak Dal in the Village . 

( 2 ) If the Women of the Village decides to establish a Gram Rakshak Dal in a village as 
provided in sub -section ( 1) of section 134A , shall apply in Form - B appended to the rules , to the 
Sub - Divisional Magistrate to convey a special meeting of the Gram Sabha , for establishment of 
the Gram Rakshak Dal in the Village . 

( 3 ) The Gramsevak shall forward the application received , to the Sub -Divisional Magistrate. 

4. Sub -Divisional Magistrate to convene specialmeeting of the Gram Sabha when application 
received under rule 3 ( 1).- ( 1) When an application under sub -rule ( 1) of rule 3 is received , for the 
establishment of the Gram Rakshak Dal in a village, the Sub -Divisional Magistrate shall direct 
the Tahsildar to convene a special meeting of the Gram Sabha of that village within a month . 

(2 ) The Tahsildar shall decide the date and time of the special Gram Sabha in consultation 
with the Gram Panchayat . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १९ ३ ९ 


९ 


( 3 ) In the special Gram Sabha , if it is decided by more than 50 per cent. of the total voters to 
establish a Gram Rakshak Dal, the Gram Sabha shall select themembers of the Gram Rakshak Dal. 

5. Verification of application of Women voters . — When an application by Women voters as 
provided in sub - rule ( 2 ) of rule 3 , is received to the Sub -Divisional Magistrate for establishment 
of the Gram Rakshak Dal in a village , the Sub -Divisional Magistrate shall direct the Tahsildar to 
verify signatures of the Women voters. The Tahsildar shall verify signatures on application with 
the name in the voters list with the help ofGramsevak and concerned Talathi of the village . After 
verification of the fact that such application is filed by not less than 25 per cent. of the Women 
voters out of the total Women voters of the village , the Tahsildar shall submit the verification 
report to the Sub -Divisional Magistrate . 

6. Sub -Divisional Magistrate to convene special meeting of Women s Gram Sabha when 
application received under rule 3 (2 ).- ( 1 ) After receipt of the report of the Tahsildar under rule 5 , 
the Sub -Divisional Magistrate shall direct the Tahsildar to convene a special meeting of the 
Women s Gram Sabha of that village within a month , if the verification report is favourable . 

( 2 ) The Tahsildar shall decide the date and time of the special Women s Gram Sabha in 
consultation with the Gram Panchayat . 

( 3 ) If in a Women s Gram Sabha it is decided by more than 50 per cent . of the total Women 
voters to establish a Gram Rakshak Dal in a village , the Women s Gram Sabha shall select the 
members of Gram Rakshak Dal. If it is decided to appoint male members as members of Gram 
Rakshak Dal the consent of the member shall be required . 


7. Establishment of Gram Rakshak Dal.- ( 1 ) There shall be video shooting of such Gram 
Sabha and said shooting shall be used as evidence. 

( 2 ) As provided in rules 4 and 6 , the names of the members of Gram Rakshak Dal selected in 
the special Gram Sabha , the Tahsildar shall send such names to the Sub -Divisional Magistrate 
and other details . 

( 3 ) The Sub -Divisional Magistrate shall obtain , the antecedent reports from the police station 
of the recommended members . The Sub - Divisional Magistrate shall after verifying the details 
about the selected members issue the order to establish a Gram Rakshak Dal in the village . 

(4 ) The Tahsildar shall issue Identity cards to selected members of the Gram Rakshak Dal. 
The identity card shall be returned back once the tenure of the member ends . 

8. Duties ofGramsevak and Talathi.- The Gramsevak and Talathi shall assist the Tahsildar 
for establishment of the Gram Rakshak Dal and all works for the purposes of these rules. 

9. Measures and precautions to be taken during Special Gram Sabha.- ( 1 ) The voters 
gathered for the Special Gram Sabha should be identified ensuring their names in the electoral 
rolls and then be given access to Gram Sabha. 

( 2) No person who is not a voter of that village should be allowed to enter the Special Gram 
Sabha. 

( 3) The Tahsildar shall put before the Gram Sabha the purpose of convening the meeting and 
address to the Gram Sabha, explaining the intention of the provisions of the Act and that of the 
rules to establish Gram Rakshak Dal. The Tahsildar shall instruct the voters to suggest the names 
of the members to establish Gram Rakshak Dal. 


10. Eligibility criteria for appointing a member of Gram Rakshak Dal. 

(a ) The person should be a voter of the village ; 
(b ) the person should have done appreciable work regarding prohibition ; 


HTT OR - - & 3- ? 


Po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १९ ३ ९ 


(c ) the person should be a teetotaller ; 

(d ) no crime should have been registered against the person in the past under Indian 
Penal Code or any other Act in which provision of punishment is more than three years . 

11. Selection of members of Gram Rakshak Dal.- ( 1) Total number of members of Gram 
Rakshak Dal shall be equal to the number of members of that Village Panchayat, but the number 
of members in any case shall not be more than eleven . 

( 2 ) The number of women members of the Gram Rakshak Dal shall not be less than one -third 
of the total members. 

( 3) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes category members should be in proportion 
to the population of such castes and tribes to the population of the village . If, no suitable member 
is available from these categories then members from other categories may be selected . 

12. Selection of Chairperson and Member- Secretary of Gram Rakshak Dal.- ( 1 ) In the first 
meeting of the Gram Rakshak Dal, the Chairperson and Member-Secretary shall be elected by 
majority from amongst the members . 

( 2 ) The tenure of the Chairperson , Member - Secretary and member shall be co -terminus with 
the tenure of the Gram Rakshak Dal. 

( 3 ) The resignation of the Chairperson shall be submitted to the Member - Secretary . The 
resignation of the Member -Secretary and member shall be submitted to the Chairperson . 

(4 ) The meeting of the Gram Rakshak Dal shall be conveyed at least once in three months . 

(5 ) If the members of the Gram Rakshak Dal decide to remove or appoint a new Chairperson 
ofthe Gram Rakshak Dal,may submit an application with signature of not less than three members 
to the Member -Secretary , with request to convene a Special meeting of the Gram Rakshak Dal. 
The members of the Gram Rakshak Dal shall select the Chairperson by majority. 

(6 ) It is mandatory to send the minutes of the meetings of the Gram Rakshak Dal to the Sub 
Divisional Magistrate , Police station and State Excise Department having jurisdiction over the 
village and to the Village Panchayat. 

(7 ) The Member - Secretary of the Gram Rakshak Dal shall keep the record of minutes of the 
meetings of the Gram Rakshak Dal in Form - C and other record of the Gram Rakshak Dal. 

13. Tenure of Gram Rakshak Dal and procedure to appoint new member and resignation of 
member .-( 1 ) The term of Gram Rakshak Dal and its members shall be for two years from the date 
of issue of the order . 

( 2 ) After establishment of the Gram Rakshak Dal, if , there is demand to remove any member 
from Gram Rakshak Dal, such member may be removed by passing a resolution in Gram Sabha by 
51 per cent . of the total voters or 51 per cent . of Women total voters in favour of the resolution . 
The resolution shall be sent to the Sub -Divisional Magistrate. The Sub -Divisional Magistrate 
shall remove such member from the Gram Rakshak Dal. 

( 3 ) The member of the Gram Rakshak Dal may submit his resignation to the Sub -Divisional 
Magistrate, who shall on verification accept it after due verification . 

(4 ) If any member is convicted in any offence , he shall automatically cease to be a member of 
the Gram Rakshak Dal. The Member- Secretary shall inform the same to the Sub - Divisional 
Magistrate . 

(5 ) The vacancy of the Gram Rakshak Dal shall be filled in by passing a resolution by majority 
in the Gram Sabha . The recommended name shall be forwarded to the Sub -Divisional Magistrate . 
The Sub -divisional Magistrate shall appoint such person as the member of the Gram Rakshak 
Dal. The new member shall be appointed for remaining term of the Gram Rakshak Dal. 

(6 ) If a member does not attend three consecutive meetings of the Gram Rakshak Dal, without 
sufficient cause , then the Member- Secretary may recommend to the Sub -Divisional Magistrate to 
remove such member as the member of the Gram Rakshak Dal. The Sub -Divisional Magistrate 
shall take the decision to remove the concerned member , only after satisfying himself of the 
reasons and after giving him a reasonable opportunity of being heard . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१७/ चैत्र १, शके १९ ३ ९ 


११ 


14. Duties and responsibilities of members of the Gram Rakshak Dal.- The members of the 
Gram Rakshak Dal shall, - 

(a ) inform the Police and the State Excise Department in writing about the illegal 
manufacture, transport , possession and sale of liquor in the village ; 

(6 ) prevent persons from causing and creating nuisance in public due to liquor consumption , 
counselling such persons or give written warning to such persons by signatures of at least 
three members of the Gram Rakshak Dal ; 

(c ) arrange programmes to curb the addiction , educate such people and create awareness 
about the adverse effects of alcoholism ; 

(d ) after intimation from the officers of the State Police Department or State Excise 
Department, co -operate in the legal proceeding and shall remain present as a Panch /Witness 
in the case . 


15. Review of Gram Rakshak Dal working.– ( 1 ) The Taluka level committee constituted by 
the Government Resolution , Home Department, No.CRM.2004 /608 / Pol - 11, dated the 23rd December 
2005 , for prohibition of illegal liquor shall convene a quarterly review meeting of the Gram Rakshak 
Dal. The Chairperson and the Member Secretary shall attend such meeting. The Tahsildar, Police 
Inspector and State Excise officer shall coordinate the review meeting and submit its report to 
the Sub -Divisional Magistrate . 

( 2 ) The Member -Secretary shall maintain the Register of Preventive Measures , collect 
information regarding illegal/illicit liquor , classification of information , storage of records and 
such other works . 


FORM A 


[ See Rule 3 ( 1 ) ] 
Application form for the Establishment of Gram Rakshak Dal by Gram Sabha . 


To , 
The Sub- Divisional Magistrate , 


Dist.... 


Subject : To establish Gram Rakshak Dal At.... village, District .... 


Sir / Madam , 

With reference to the above subject, you are requested to establish a Gram Rakshak Dal 
under section 134A of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949). The manufacturing and 
selling of illegal liquor has increased in our village ........ Misbehaviour of alcoholic persons and 
harassment to women s creating social safety problem . Therefore to prevent it , Gram Sabha has 
passed a resolution to establish a Gram Rakshak Dal under the Maharashtra Gram Rakshak Dal 
Rules, 2017. The certified copy of the Resolution is attached herewith . 


Yours truly , 


Gramsevak 


Sarpanch 


TT OR -2-& 3-337 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२ , २०१७/ चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


Sr. 
No. 


Enclosure : Names of Members of the Gram Rakshak Dal Proposed . 
Name Address Sign Name and Signature 

Remarks 
of Witness , if the 
applicant has establish 

thumb impression 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


FORM - B 


[See Rule 3 ( 2 ) ] 
Application Form for to call SpecialGram Sabha to establish Gram Rakshak Dal by 

Women Voters . 


To , 


Sub -Divisional Magistrate , 


Dist...... 


Subject. — To call special Gram Sabha to establish Gram Rakshak Dal. 


Dear Sir / Madam , 


With reference to above subject you are requested to call a special Gram Sabha to establish a 
Gram Rakshak Dal in our Village ..... Tal. .... Dist. ....... The manufacturing and sell of illegal liquor 
has results increase misbehaviour of alcoholic persons , harassment of women which creates the 
social safety problem . Therefore to prevent it, special Gram Sabha should be called to pass the 
resolution to establish a Gram Rakshak Dal under the Maharashtra Gram Rakshak Dal Rules , 
2017. The list of women voters with signature is attached herewith . 


Yours Truly , 


Name 


Address 


Sign 


Remarks 


Sr. 
No. 


Name and Sign of 

the Witness , if the 
applicant has establish 
thumb impression 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२ , २०१७ / चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


FORM - C 


[ See Rule 14 (e ) ] 
Gram Rakshak Dal Members Record 


Sr. No. 


Subject 


The names 
of members present 

( 3 ) 


Operational 
details 

( 4 ) 


Signature of 
Members 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H.WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२ , २०१७/ चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मार्च २०१७ . 

अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी ( सुधारणा) अधिनियम, २०१६. 

क्रमांक बीपीए. ०११७/ प्र.क्र .२२/ राउशु- ३. - महाराष्ट्र दारुबंदी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१६ ( महा . २०१७ चा १९ ) मधील नियम १ च्या 
पोट-नियम (२ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक २२ मार्च, २०१७ हा दिनांक उक्त अधिनियमातील 
तरतुदी अहमदनगर जिल्हा क्षेत्रामध्ये अंमलात आणण्यासाठी नियत करीत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


पु . हि . वागदे , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२ , २०१७ / चैत्र १, शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, dated the 22nd March 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION (AMENDMENT) ACT, 2016 . 


No. BPA . 0117 / C.R.22 /EXC - 3. — In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 
1 of Maharashtra Prohibition (Amendment) Act , 2016 (Mah . XIX of 2017 ) , the Government of 
Maharashtra hereby appoints the dated the 22nd March 2017 to be the date on which the provisions 
of the said Act shall come into force in the area of Ahmadnagar District. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H. WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


